राज्य पोलीस सेवेतील पोलीस उप 
अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त 
या संवर्गातील अधिकाऱ्याची बदलीने 
पदस्थापना देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्र. रापोसे-०११८/प्र.क्र.२३८(२) /पोल-१(अ) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २९ जुले, २०१९ 


शासन आदेठा :- 

महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ मधील कलम २२ (न) मधील तरतुदीनुसार राज्य पोलीस 
सेवेतीळ पोलीस उप अधीक्षक /सहायक पोलीस आयुक्‍त (नि:शस्त्र) या संवर्गातील खालील पोलीस 
अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नांव सध्याच्या नियुक्तीचे ठिकाण नवीन नियुक्तीचे ठिकाण 
i श्री. अनिल निवृत्ती नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
कदम शाहुवाडी उपविभाग, जिल्हा 
कोल्हापूर 
२ श्री. संदीप रघुनाथ नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
गावित गंगापूर उपविभाग, औरंगाबाद 
ग्रामीण 
३ | श्री. अजुंन नरसिंग नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
भोसले मूर्तिजापूर उपविभाग, अकोला 
४ | श्री. अशोक रमेश नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
थोरात पाटण उपविभाग, सातारा 
५ _ श्री. अरुण जगताप पोलीस उप अधीक्षक (मुख्यालय, । अपर पोलीस अधीक्षक, गुन्हे 
नागपूर (बदली आदेझाधीन) अन्वेषण विभाग, पुणे 
६ | श्री. प्रितम विकास उपविभागीय पोलीस अधिकारी, पोलीस उप अधीक्षक, महामार्ग 
यावलकर कन्नड उपविभाग, औरंगाबाद ग्रामीण | सुरक्षा पथक, पुणे 
(बदली आदेशाधीन) 
७ श्री. जयराम दत्ताराम | सहायक पोलीस आयुक्त, मुंबई सहायक पोलीस आयुक्त, ठाणे 
मोरे शहर शहर 


२. at. शिवाजी पंडीतराव पवार यांची सहायक पोलीस आयुकत, पुणे हहर या पदावरुन 
उपविभागीय पोलीस अधिकारी, नालासोपारा, पालघर या पदावर दि. ११.७.२०१९ रोजीच्या 
आदेशान्वये बदली करण्यात आली होती. सदरहु बदली या आदेशाद्वारे रद्द करण्यात येत आहे. 


३. वर नमूद अधिकाऱ्याच्या बाबतीत, मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण अथवा अन्य मा. 
न्यायालयाचे आदेश, तसेच निवडणूक आचारसंहिता असल्यास, कायदा व सुव्यवस्था विचारात घेऊन 
पोलीस महासंचालक यांनी पुढील कार्यवाही करावी. 


शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-०११८/प्र.क्र.२३८(२) /पोळ-१(अ) 


४. संबंधित अधिकाऱ्यांस बदलीच्या ठिकाणी हजर होण्यासाठी नियंत्रक अधिकारी यांनी कार्यमुक्त 
करण्याबाबतची आवश्‍यक कार्यवाही करावी व संबंधित अधिकारी यांनी बदलीच्या ठिकाणी रुजू होऊन 
तसा अहवाल झासनास सादर करावा. 


कि सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०१९०७२९१७५२३२९६२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
KA | LA S A RJ U N 2.5.4.20=b31abfcb1894c4c597cc944f1 9a89f474e7b98a708c 


HOME DEPT, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
KAILAS ARJUN GAIKWAD 


Date: 2019.07.29 18:01:04 +05'30' 


(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, गृह विभाग 


महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


१. महालेखापाल-१/२(लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
२. मा. मुख्यमंत्री (गृह) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. राज्यमंत्री (गृह) (हाहरे/ग्रामिण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. अपर मुख्य सचिव (अपील व सुरक्षा) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

८. सर्व पोळीस आयुक्त, 

९. सर्व पोळीस अधीक्षक, 

१०.अधिदान व लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

११.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई, 

१२.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१३.संबंधित अधिकारी (पोलीस महासंचालक यांचेमार्फत), 

१४.निवडनस्ती / पोल-१(अ) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


